दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.६६००) सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२३ 
रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/४१/प्र.क्र.१०/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ऑ)/२९२०/स.सा.गट-अ (व)/ 
जे.सू./ सीआर-३/२०/२४६, दि.१८/१/२०२०. 


परिपत्रक :- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६००) 


सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१/१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी 
अंतरीम ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात येत आहे. 

२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२६१५४४४४२८०१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudam Eknath 
Andhale 


(सु. ए. आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
३) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६०० सुधारीत वेतनश्रेणी 
एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


अधिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती | नियुक्तीचा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍ती दिनांक दिनांक मार्ग.सरळ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्‍त दिनांक 
त्याचा जन्म उमेदवाराचा गुणवत्ता 
दिनांक) क्र. व परिक्षेचे वर्ष) 
३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
श्री.ए.आर.जाधव | वि.जा. (ओ) १.६.१९५८ ९.०९.२०११ । पदोन्नती ९.०९.२०११ । ३१.०५.२०१६ । आय.डी.डी. लोकसेवा 


(डी.टी,) बी.ए. | आयोगाच्या 
जीडीसी अन्ड ए । मान्यतेच्या अधीन 
राहून उपायुक्‍त 
संवर्गात तदर्थ 
स्वरुपात 
दि.२३.३.२०१६ 
पासून पदोन्नती-- 
सेवानिवृत्त. 


श्री.पी.पी. मोहोड | इ.मा.व. ०१.०७.१९७४ | ०७.११.२०१६ | पदौन्नती ०५.११.२०१६ | ३०.०६.२०३२ | बी.टेक (डी.टी.) | लोकसेवा 
आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून 
दि.१३.७.२०१६ 
च्या शासन 
आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 


श्री.एच.जी.गडवे 


अ.जाती 


२०.०९.१९७६ 


०५.११.२०१६ 


पदोन्नती 


०५.११.२०१६ 


३०.०९.२०३४ 


बी.टेक Sd) 


लोकसेवा 
आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून 
दि.१३.७.२०१६ 
च्या शासन 
आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 


श्री. एन.व्ही. 
राठोड 


वि.जा. (अ) 


०१५.०६.१९७६ 


०७.११.२०१६ 


पदोन्नती 


०७.११.२०१६ 


39.04.2038 


बी.एस.सी (अँग्री.) 


लोकसेवा 
आयोगाच्या 
मान्यतेच्या च्या 
अधीन राहून 
दि.१३.७.२०१६ 
च्या शासन 
आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 


श्री.जी.के.तावडे 


खुला 


१४.०६.१९७६ 


०५.०७.२०१८ 


पदोन्नती 


०५.०७.२०१८ 


३०.०६.२०३४ 


बी.टेक (डी.टी.) 


दि.३०.६.२०१८ 
च्या आदेशान्वये 
म.लो.आ. च्या 
मान्यतेच्या अधिन 
राहून गट-अ 
वरिष्ठ संवर्गात 
पदोन्नती 

कोटयातील 

पदावर पदोन्नती 


श्री.एस.आर. 
शिपूरकर 


खुला 


२२.११.१९७५ 


०९.०७.२०१८ 


पदोन्नती 


०९.०७.२०१८ 


39.99.2033 


एम.एस.सी 
(अँग्री.) 


वरील प्रमाणे 


